डॉ. जे.जे. मगदूम कॉलेज ऑफ 
इंजिनिअरींग, जयसिंगपूर, जि. कोल्हापूर 
(डीटीई कोड-६२७७) या संस्थेतील व्दितीय 
पाळीतील पदविका अभ्यासक्रम बंद 
झाल्यामुळे सदर अभ्यासक्रमात तृतीय वर्षात 
शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे अन्य 
संस्थांमध्ये स्थलांतर करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१७२/१८)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा :- 9) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.१०/एनजीपी/विद्यार्थी स्थलांतरण/२०१८/९३०, दिनांक १/०८/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


डॉ. जे.जे. मगदूम कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, जयसिंगपूर, जि. कोल्हापूर (डीटीई कोड- 
६२७७) या संस्थेतील सिव्हील इंजिनिअरींग व मेकॅनिकल इंजिनिअरींग हे व्दितीय पाळीतील पदविका 


अभ्यासक्रम बंद झाल्यामुळे सदर अभ्यासक्रमात तृतीय वर्षात शिकत असलेल्या एकूण २६ विद्यार्थ्यांचे 


अन्य संस्थांमध्ये स्थलांतर करणेबाबतचा प्रस्ताव संचालक, तंत्र शिक्षण संचाळनाळलय, महाराष्ट्र 


राज्य, मुंबई यांनी शासनास सादर केला आहे. त्यास अनुसरुन सदर स्थलांतरणास मान्यता देण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


डॉ. जे.जे. मगदूम कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, जयसिंगपूर, जि. कोल्हापूर (डीटीई कोड- 
६२७७) या संस्थेतील सिव्हील इंजिनिअरींग व मेकॅनिकल इंजिनिअरींग हे व्दितीय पाळीतील पदविका 


अभ्यासक्रम बंद झाल्यामुळे सदर अभ्यासक्रमात तृतीय वर्षात शिकत असलेल्या एकूण २६ विद्यार्थ्यांचे 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१७२/१८)/तांशि-५ 


खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार अन्य संस्थांमध्ये संबंधीत अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेच्या 


मर्यादेत (Within Intake) राहून स्थलांतर करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । विद्यार्थ्यांचे ज्या संस्थेत स्थलांतर अभ्यासक्रमाचे नाव स्थलांतर करावयाच्या 
करावयाचे आहे त्या संस्थेचे नाव विद्यार्थ्यांची संख्या 
|. . | SL जे.जे. मगदूम कॉलेज ऑफ | सिव्हील इंजिनिअरींग ow ० 
इंजिनिअरींग, जयसिंगपूर, जि. कवल Taha 
8 कोल्हापूर ठं मेकॅनिकल इंजिनिअरींग १४ 
ल्हाप्र (डीटीई कोड-६४११) 
२. डा.ए.डी शिदे पॉलिटेक्निक, | सिव्हील इंजिनिअरींग १ 
गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर, 
(डीटीई कोड-६४३४) 
३. सिद्धार्थ पॉलिटेक्निक, जत, मेकॅनिकल इंजिनिअरींग १ 
जि.सांगली (डीटीई कोड-६४५२) 
एकूण २६ 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८१६१११९१७२९०८ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Anil 


Digitally signed by Anil Raghunath Katkar 
ment Of Maharashtra, 


hnical Education 
Department, postalCode=400032, 


epai 
st=Maharashtra, 

R a g h 1 n a t h 2.5.4.20=c3fecOb0f5c05dc9058175992109e62d 
3f5719b9dfb87a96579dc30c265d67ce, 


Katkar 


seriaINumber=2356d82c73e8a0c7b6da68b651 
1197206b94720842cda576febebf84581fc52a, 


cn=Anil Raghunath Katkar 
Date: 2018.08.16 11:22:34 +05'30" 


(अ.र. काटकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे (पुर्व, मुंबई, 


सहसंचालक विभागीय कार्यालय, पुणे, 


संबंधित संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 


निवड नस्ती / तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


